राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थेस निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
२) राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर यांचे पत्र क्र. प्राविप्रा/प्रशा-३/६०४/२०२२, दि.१६/११/२०२२ 


प्रस्तावना:- 


राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये राज्य विज्ञान शिक्षण 
संस्थेच्या उपक्रमासाठी निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. वित्त विभागाने त्यांच्या दि. ०४/०४/२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये एकूण अर्थसंकल्पिय 
निधीच्या ६० टक्के निधी माहे एप्रिल ते माहे डिसेंबर, २०२२ या कालावधीसाठी वितरणासाठी उलब्ध केला 
आहे. त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय 
खालीलप्रमाणे आहे. 


झासन निर्णय- 


राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर या संस्थेच्या विविध उपक्रमासाठी खालील विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे संचालक, राज्य विज्ञान संस्था नागपूर यांचेकडे निधी सुपूर्द करण्यास या आदेशान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थेसाठी वितरीत करावयाच्या उपरोक्‍त निधीचा लेखाशिर्षनिहाय तपशील 


खालील प्रमाणे आहे. सदर खर्च खालील विवरणपत्रात दर्शाविल्याप्रामणे सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष सन 2022-23 वर्षात | वितरीत तरतूद 
सुधारित अर्थसंकल्पित | (रक्‍्कम- रूपये) 
तरतूद 
1 १__| २ 3 | 


i "मागणी क्रमांक ई-२, 2202, सर्वसाधारण | .9,20,00,000/- | रु. 92,00,000/- 
शिक्षण, १०७ शिक्षक प्रशिक्षण (०१)(०२)(०६) 
शिक्षकांचे प्रशिक्षण, राज्य विज्ञान सस्थांना त्या 
चालवित असलेला अनेक कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी सहाय्य (कार्यक्रम), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), (२२०२ 
1८६६)" 


(रूपये बहात्तर लक्ष, फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०/एस.डी-१ 


३. वित्तविभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि. ०४/०४/२०२२ मध्ये नमूदकेलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता होत 
आहे. 

४. सदर खर्च वित्त विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि. ०४/०४/२०२२ मधील सूचनांनुसार करण्यात 
यावा. सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यसाठी लेखाधिकारी, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, महाराष्ट्र, संचालक राज्य विज्ञान संस्था, नागपूर यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर 
आयुक्‍त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना “ नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर area निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि.०४/०४/२०२२ अन्वये दिलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१२५१५४३२१९३२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANTOSH UMESHRAO 
GAIKWAD 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


=O 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc AN 


ल 


4 


£58) 


संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 

संचालक, SE व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

१०) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

११) अधिदान व लेखा कार्यालय, पुणे/नागपूर 

१२) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती (एस.डी.१). 


&. 


(३ 


2) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


